मौजे ढाकणी, ता.माण, जिल्हा सातारा 
येथे उपकेंद्र मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२३/ प्र.क्र.९५/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १०वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २३ जून २०२३. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/कक्ष-७अ/टे- 
९/ढाकणी/सातारा/उपकेंद्र/स्थापना/१७१२-१४/२०२३, दि.१५.०३.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


मौजे ढाकणी, ता. माण, जिल्हा सातारा येथे नविन उपकेंद्र मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

मौजे ढाकणी, ता. माण, जिल्हा सातारा येथे नविन उपकेंद्र स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर उपकेंद्रासाठी विहीत पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर उपकेंद्र बांधकाम जिल्हा 
नियोजन निधीमधून झाल्यावर शासनस्तरावर पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 
3. सदर Be निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०५१७३६४३५२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 
ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


MAROTI 22222" 
ATRAM css" 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई. 
३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर 
६. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सातारा 
८. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सातारा 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 
१०. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


